उद्योग अधिकारी (तां.) (गट-ब) 
या संवर्गातील पदावरील पदोन्नती. 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ एप्रिल, २०२२ 


वाचा - १ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही- 
२००८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२, दि.१.८.२०१९ 
2) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.ठसं/आस्था/ पदोन्नती/ पसबै/ 
उअ(तां)/ २०२१/ओ-३६, दिनांक ७.१.२०२२ 


शासन Seat :- 

उद्योग संचालनालयांतर्गत उद्योग निरीक्षक (गट-क) (वेतन श्रेणी एस-१३ : ३५४००- 
११२४००) पदावर कार्यरत असलेल्या खाली नमूद कर्मचाऱ्यांना उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट-ब) 
(वेतनश्रेणी एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून 
पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना खालील परिच्छेद-२ मध्ये नमुद अटींच्या अधीन राहून कर्मचाऱ्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविल्यानुसार करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नांव पदस्थापनेचे ठिकाण शेरा 

| a २ ३ PB 

nw श्री. अ. सा. Fad जिऊके, नांदेड रिक्‍त पदावर 
२  श्री.उ.गो. माने fine, पालघर रिक्‍त पदावर 
३ | St. ह. श्री. साखरे जिऊके, कोल्हापूर रिक्‍त पदावर 
४ श्री. अ.गो. साळुंके foreach, सोलापूर रिक्‍त पदावर 
५ श्री. गो. मा. पवार जिउके, लातूर रिक्‍त पदावर 
६ श्री.सु.बा. गायकवाड जिऊके, ठाणे रिक्‍त पदावर 
७ | SL. A. जवळगे जिऊके, सातारा रिक्‍त पदावर 
८ | श्री. मा. ज्ञा. सुर्यवंशी जिऊके, उस्मानाबाद रिक्‍त पदावर 
९ । श्री. सो. म. महाजन जिऊके, नाशिक रिक्‍त पदावर 
| qo | o | St. a1. ना. बिराजदार जिऊके, अहमदनगर Rad पदावर 
शि q श्री. सु. ह. पवार जिउके, परभणी रिक्‍त पदावर 
१२ | aft. शा. शि. बिराजदार जिऊके, रायगड रिक्‍त पदावर 
१३ | al. Al. ल. दळवी मुख्यालय रिक्‍त पदावर 
१४ | श्री. ध. प. शिंगटे जिऊकें, भंडारा रिक्‍त पदावर 
qy श्री. ना. शां. पाटील जिऊकें, बुलढाणा रिक्‍त पदावर 
१६ | श्री.वि.स.कुमटकर मु.प्रा.वि.मुंबई Raq पदावर 
१७ | श्री. ST. पां. धुमाळ मैत्री कार्यालय, मुंबई रिक्‍त पदावर 
१८ | श्री. अ. तु. पाटील जिऊकें, नागपूर रिक्‍त पदावर 
१९ । श्री.म.रा.सरकटे जिऊके, अकोला रिक्‍त पदावर 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नांव पदस्थापनेचे ठिकाण शेरा 

२० श्री. द. मो. पावडे मुख्यालय, मुंबई रिक्‍त पदावर 
29 श्री. ज्ञा. मा. चोरघडे जिऊके, नागपूर Rad पदावर 
22. श्री.ज.भा.पाटील मुख्यालय रिक्त पदावर 


२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती ही खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 
अ) मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ 


च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व पदे दिनांक २५.५.२००४ च्या 
सेवाज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य 
प्रशासन विभाग (१६-ब) यांच्या दिनांक ७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 
सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

आ) सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयास मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून उक्त प्रकरणी मा.न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

इ) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसूचीतील कर्मचाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही 
हक्‍क मिळणार नाही. 

ई) उपरोक्त पदोन्नत कर्मचाऱ्यांनी दिनांक २५.१.१९९९ अधिसूचनेद्वारे विहित केलेले 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत) 
नियम १९९९ व दिनांक २८.५.२०१८ च्या अधिसूचनेद्वारे विहित केलेल्या (सुधारणा) 
नियम, २०१८ नुसार संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे याची उद्योग संचालनालयाने 
खातरजमा करावी. 

उ) सदर Vela महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून करण्यात येत 
आहेत. 

ऊ) संबंधित उद्योग निरीक्षक (गट-क) यांनी सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. 
सीडीआर-१०८७/ १७८१/ ५०-अकरा, दि. २४.११.१९८८ तसेच सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि. ०२.०६.२०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार नुसार पदोन्नतीच्या 
पदाचा कार्यभार स्विकारण्यापूर्वी मत्ता व दायित्वाबाबतचे विवरणपत्र विकास आयुक्‍त 
(उद्योग) उद्योग संचालनालय, मुंबई यांना सादर करणे आव्यक राहील. 

त्रे संबंधित उद्योग निरीक्षक (गट-क) यांनी त्यांच्या सध्याच्या पदाचा कार्यभार विकास 
आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार अन्य कर्मचाऱ्याकडे 
सोपवून पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 


लू) संबंधित उद्योग निरीक्षक (गट-क) ज्या दिवशी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या 
दिनांकापासून त्यांना पदोत्नतीविषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 


३. विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांनी संबंधित उद्योग निरीक्षक (गट-क) यांना पदोन्नतीच्या 
पदावर रुजू होण्याच्या दृष्टीने तातडीने आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी, त्याबाबतचा कार्यपालन 
अहवाल शासनास सादर करावा. 
छ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१८१५४१५६५७१० 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ravindra V 
Gurav : = 
(रविंद्र गुरव) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रति, 
विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (*पत्राने) 
५. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१२/१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
७. सर्व उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय 
८. संबधित महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
११.संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२.सर्व संबंधित उद्योग निरीक्षक (गट-क) (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
१३.निवडनस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


